केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत- 
वन शेती उप अभियानाच्या सन 2029-22 या 
वर्षासाठी रु.३७२.४० लक्ष निधीच्या प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-०७२१/ प्र.क्र.१२०/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुमात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १३ जुले, २०२१ 


संदर्भ 

१) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक शाशेोअ-२०१७/प्र.क्र.१२६/४अे, 
दि. ८ डिसेंबर, २०१७. 

२) कार्यासन अधिकारी (NRM-SMAF) कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकार व 
शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 9-3/202-NEM-SMAF (८४०३०), 
दि. 30 जून, २०२१. 

३) संचालक (फलोत्पादन), पुणे यांचे पत्र क्र. कुआ/फलो-२/वनशोती नि. पु./११२/२०२१, 
दि. ०७.०७.२०२१ 


प्रस्तावना 


सन २०१७-१८ या वर्षापासून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान अंतर्गत- वन शोती 
उप अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार उप 
अभियानामध्ये केंद्र व राज्य हिऱऱ्याच्या निधीचे प्रमाण ६०: ४० असे आहे. सदर उप- अभियान राज्यात 
राबविण्यासाठी संदर्भाधीन दि. ८ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. ३० जुन, २०२१ च्या पत्रान्वये, सन २०२१-२२ या वर्षासाठी 
एकूण रु.३७२.४० लक्ष निधीच्या प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा रु. २२३.४४ 
लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा रु. १४८.९६ लक्ष निधीचा समावेश आहे. सदर निधीचा कार्यक्रम सन 
२०२१-२२ या वर्षात राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय :- 


१. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांच्या - वन शोती उप अभियानांतर्गत सन 2029-22 या 
वर्षासाठी रु. ३७२.४० लक्ष रक्कमेचा प्रकल्प राज्यात राबविण्यास प्रशासकीय देण्यात येत आहे. 

२. प्रकल्पाच्या रु. ३७२.४० लक्ष निधीमध्ये केंद्र हिस्सा रु २२३.४४ .लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा 
रु १४८.९६ .लक्ष निधीचा समावेश आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-०७२१/ प्र.क्र.१२०/१४ओ 


३. उपरोक्त प्रशासकीय मान्यतेस अनुसरून, सदर कार्यक्रामाची सन २०२१-२२ या वर्षात, केंद्र 
शासनाच्या संदर्भाधिन दि. ३० जून, २०२१ च्या पत्रासोबतच्या Annexure - | मधील मंजूर 
बाबींसाठीच अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

४. उप- अभियानाची अंमलबजावणी वनशेती उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, संदर्भाधीन 
दि.८ डिसेंबर, २०१७ चा शासन निर्णय व केंद्र शासनाच्या दि. ३० जुन, २०२१ च्या पत्रातील 
सुचनानूसार व मंजुर बाबींवरच केल्या जात आहे, यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी 
संचालक, फलोत्पादन यांची राहिल. 


५. सदर कार्यक्रमाची क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने संचालक (फलोत्पादन) 
यांनी सविस्तर सूचना निर्गमित कराव्यात. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३१३२११६९३०१ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 
Shrikant : 

Chandrakant Andge ==: ee 

(श्रीकांत आंडगे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. कुलगुरू, कृषी विद्यापीठे (सर्व ) 

४. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

५. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. सर्व संचालक / सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबईनागपूर/ (लेखा परिक्षा(/(लेखा व अनुज्ञेयता) 

१०.महाळलेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखापरिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई-४०००२० 

११. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. मा. राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

१३. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

१४. निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


